कारागृह उपमहानिरीक्षक, नाशिक 
विभाग यांचे कार्यालय, नाशिक या 
कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई-१०२३/प्र.क्र.२०५/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर २०२३. 


संदर्भ - १. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलई-०७२२/प्र.क्र.१७३/तुरूंग-१, दि.०६.१०.२०२३. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. इएसटी/पद वर्ग/प्रा वि नाशिक/गट-ब/२०२३/१०१२१/कक्ष १(३)/पुणे, दि.०९.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून संदर्भ क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयाव्दारे कारागृह 
विभागाच्या मध्य विभाग, औरंगाबाद या प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन करून नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, 
धुळे, नंदुरबार, जळगाव, भुसावळ, अहमदनगर ही जिल्हा कारागृहे, विसापुर खुले जिल्हा कारागृह व किशोर 
सुधारालय, नाशिक या संस्थांच्या समावेशासह नाशिक येथे नविन प्रादेशिक कार्यालय निर्माण करण्यास तत्वत: 
मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कारागृह मुख्यालय, पुणे येथील कारागृह उपमहानिरीक्षक हे पद नाशिक 
येथील स्वतंत्र प्रादेशिक कार्यालयासाठी वर्ग करण्यात आले आहे. 

त्यानुसार संदर्भ क्र. २ येथे नमूद पत्राव्दारे अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केळेल्या विनंतीस अनुसरून कारागृह उपमहानिरीक्षक यांचे कार्यालय, 
नाशिक विभाग, नाशिक या कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कारागृह उपमहानिरीक्षक, नाशिक विभाग, नाशिक यांना कारागृह विभागांतर्गत नव्याने निर्माण केलेल्या 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, नाशिक विभाग यांचे कार्यालय, नाशिक या प्रादेशिक कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख 
आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच नाशिक प्रादेशिक विभागाचे 
विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. कारागृह उपमहानिरीक्षक, नाशिक विभाग यांचे कार्यालय, नाशिक या प्रादेशिक कार्यालयासाठी 
सोबतच्या परिशिष्टातील पदे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, नाशिक विभाग यांचे कार्यालय, नाशिक हे प्रादेशिक कार्यालय कार्यान्वित 
करण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ (तुरूंग) (००) (००) (००१), संचालन व प्रशासन 
(००) (09) कारागृह निरीक्षणालय, (२०५६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०२३/प्र.क्र.२०५/तुरूंग-१ 


: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०२३१३०७००८७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VINAYAK SADASHIV याण ताणत 
CHAVAN al 
(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. प्रधान सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), मुख्यालय, पुणे. 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व विभाग, नागपूर/पश्चिम 
विभाग, पुणे/नाशिक विभाग, नाशिक. 

५. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

. निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


io 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०२३/प्र.क्र.२०५/तुरूंग-१ 


शासन निर्णय क्र. जेएलई-१०२३/प्र.क्र.२०५/तुरूंग-१, दि.२३.१०.२०२३ सोबतचे परिशिष्ट 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या शेरा 
| 9 | कारागृह उपमहानिरीक्षक | १ | मुख्यालय आस्थापनेवर अस्तित्वात असलेले पद 
२ स्वीय सहायक शिक श॑ नव्याने निर्माण झालेले पद 
३ कार्यालयीन अधीक्षक ao १_| नव्याने निर्माण झालेले पद 
४ तुरूंगाधिकारी श्रेणी | १ | नव्याने निर्माण झालेले पद 
4 तुरूंगाधिकारी श्रेणी-२ fo १_| नव्याने निर्माण झालेले पद 
६ पोलीस उपनिरीक्षक । १ । मुख्यालय आस्थापनेवर अस्तित्वात असलेले पद 
७ वरिष्ठ लिपिक २ नव्याने निर्माण झालेले पद 
८ लिपिक षु नव्याने निर्माण झालेले पद 
९ कारागृह शिपाई 4 नव्याने निर्माण झालेले पद 
| 90 | ० लघुलेखक (नि. श्रेणी) | १_| मुख्यालय आस्थापनेवर अस्तित्वात असळेले पद 
za q चपराझी (वर्ग-४) २ मुख्यालय आस्थापनेवर अस्तित्वात असलेले पद 
एकूण २१ 


REKEREKREREKREREREEERERERERERERERERERERERER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


